RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण 

भाग दोन 


वर्ष ५ , अंक ४ ९ ]] 


शुक्रवार , ऑक्टोबर ४ , २०१ ९ / आश्विन १२, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ७२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 
( महाराष्ट्र शासन अंगीकृत ) 

सूचना 

क्रमांक मऔविम / आयआयए/ D -२३८४८/ २०१ ९ 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्याचे औद्योगिक धोरण , २०१३ हे राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने २२ फेब्रुवारी २०१३ ची अधिसूचना 
क्र . III- Policy २०१०/ CR७६८ /Industry-२ अन्वये घोषित केले आहे. ( यापुढे उक्त धोरण असे नमूद केले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास कमीत कमी ४० हे . इतके क्षेत्र जमीन संपादन अधिनियम, १८ ९ ४ व 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ या धोरणातील अधिसूची अ मधील परिच्छेद-४ ( अ) व ४ ( ब) मध्ये सुधारित बदलानुसार जमीन 
संपादन न करता अशा खाजगी क्षेत्रावर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची योजना राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे कलम ४३( १-ब ) नुसार महामंडळ कोणत्याही औद्योगिक क्षेत्राला राजपत्रातील 
अधिसूचनेव्दारे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचीत करेल. तद्नंतर अशा एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रासाठी महामंडळ विशेष नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र 

म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम ११५ (३ ) अन्वये काम करेल ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांची अधिसूचना क्र . आयडीसी-२०१८/ प्र.क्र . १०३२/ ड -१४ , 
दिनांक १० जुलै २०१ ९, अन्वये मौजे सांगवी, नायगाव व धनगरवाडी, ता. खंडाळा, जि . सातारा येथील ८३.७५५० हे.आर. क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम , १९ ६१ चे कलम २ ( खंड-ग ) औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाने अधिसूचना क्र . मऔविम/ आयआयए / डी -८५३६६/२०१ ९, दिनांक २६ जुलै २०१ ९ अन्वये मौजे सांगवी, 
नायगाव व धनगरवाडी, ता. खंडाळा, जि . सातारा येथील ८३.७५५० हे.आर. इतक्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे 
कलम ४३-१बी महाराष्ट्र अधिनियम तीन, १९ ६२ अंतर्गत एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्रातील अधिसूचनेव्दारे 
दिनांक २६ जुलै २०१९ अन्वये जाहीर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मे. चोरडिया इंडस्ट्रियल पार्क LLP ह्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सदरील क्षेत्राचा प्रारुप विकास 
आराखडा मंजुरीस्तव सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ कलम ११५ अन्वये उक्त क्षेत्राचा प्रारुप विकास आराखडा मंजूर करण्याआधी 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्याकरिता नोटीस प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. 

( १ ) 
भाग दोन - ७२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑक्टोबर ४, २०१९ / आश्विन १२, शके १ ९ ४१ 


ज्त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ उक्त प्रारुप विकास आराखड्याची नोटीस उक्त अधिनियम अन्वये नागरिकांकडून सूचना/ 
हरकती मागविण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे. उक्त नोटीसीची प्रत व एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राचा प्रारुप विकास 
आराखडा हा या नोटीसचा भाग समजण्यात यावा. सदरील नोटीस ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या www.midcindia.org या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध राहील. तसेच नियोजन प्रस्ताव दर्शविणारा प्रारुप विकास आराखडा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाच्या खालील कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध राहील : 


मुख्य नियोजक, 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पाचवा स्थर , 
उद्योग सारथी, महाकाली गुंफा, मरोळ औद्योगिक वसाहत , अंधेरी ( पूर्व), 

मुंबई ४०० ० ९ ३. 
उक्त प्रारुप विकास आराखड्यासंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असल्यास त्यांनी ही नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्य नियोजक , मऔविम यांच्या कार्यालयात खालील ठिकाणी लेखी स्वरुपात पाठवाव्यात. मुख्य 
नियोजक , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , पाचवा स्थर, उद्योग सारथी, महाकाली गुंफा , मरोळ औद्योगिक वसाहत, अंधेरी (पूर्व), 
मुंबई ४०० ० ९ ३. 

विहीत मुदतीत आलेल्या हरकती / सूचनाचा विचार करुन शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. विहीत मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / 
सूचनाचा विचार केला जाणार नाही. 


अजय ज. पाटील , 


मुंबई , 


मुख्य 

नियोजक , 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ. 


दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑक्टोबर ४ , २०१ ९ / आश्विन १२, शके १ ९ ४१ 


20 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 

( A Government of Maharashtra Undertaking ) 


Notice 


No. MIDC / IIA / D -23848 / 2019 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

Whereas, Maharashtra Industrial Policy 2013 , has been published by Government of Maharashtra , Industries, 
Energy and Labour Department vide its notification No. III -Policy 2010/ C.R. 768 / Industry , 2 , dated 22nd February 
2013 (Hereinafter referred as “ the said Policy ” ) ; 

And whereas, the Government ofMaharashtra has decided to implement the scheme of developing Integrated 
Industrial Areas on private lands admeasuring at least 40 Ha.not acquired under the Land Acquisition Act, 1894 or 
Maharashtra Industrial Development Act, 1961, in accordance with para 4 (a ) and 4 (b ) of the schedule- A appended to 
the said policy ; 

And whereas , as per section 43 ( 1B ) of Maharashtra Industrial Development Act,1961, that subject to the 
general or specific directions of the State Government, the Corporation may, by notification in the Official Gazette , 
notify any industrial area as the Integrated Industrial Area’ and upon such notification , the Corporation shall become 
the Special Planning Authority for such Integrated Industrial Area’ under the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 ; 

And whereas, vide its Notification No. IDC2018 /CR1032 /IND - 14 , dated 10th July 2019 of Industries, Energy 
and Labour Department, Government of Maharashtra declared 83.7550 HR area of Village Sanghavi, Naigaon and 
Dhangarwadi, Taluka Khandala , District Satara to be an Industrial Area , under Clause ( g ) of section 2 of Maharashtra 
Industrial Development Act, 1961 ; 

And whereas, vide Notification No. MIDC /IIA /D -85366 / 2019 , dated 26th July 2019 ofMaharashtra Industrial 
Development Corporation declared 83.7550 Ha Area at Village Sanghavi, Naigaon and Dhangarwadi, Taluka 
Khandala, District Satara to be an Integrated Industrial Area under clause ( 1B ) of sec . 43 ofMaharashtra Industrial 
Development Act, 1961 which is published in Maharashtra Government Gazette on date 26th July 2019 ; 

And whereas, M /s. Chordia Industrial Park LLP, made an application requesting Maharashtra Industrial 
Development Corporation to approve their Proposed Draft Master Plan of notified Integrated Industrial Area in 
Village Sanghavi ,Naigaon and Dhangarwadi, Taluka Khandala , District Satara ; 

And whereas, as provided in Section 115 of the Maharashtra Regional Town Planning Act , 1966 , it is necessary 
to publish the DraftMaster Plan for inviting suggestions and objections from the citizen . 

Therefore ,Maharashtra Industrial Development Corporation hereby publishes the Notice in GovernmentGazette 
for Draft Master Plan for inviting suggestion /objections from citizen . The copy of this notice and proposed Draft 
Master Plan of notified Integrated Industrial Area shall form part of this notice. The notice is made available on the 
website of MIDC i.e www.midcindia.org. The Proposed Draft Master Plan of the Notified Integrated Industrial 
Area is kept open for citizen s inspection during office hours at the following office : 

Chief Planner, 
Maharashtra Industrial Development Corporation , 
Udyog Sarathi,Mahakali Caves Road , Andheri, 

Mumbai 400 093 . 

The suggestions/objections if any, in writing shall be submitted to the Chief Planner of Maharashtra Industrial 
Development Corporation , Udyog Sarathi, Mahakali Caves Road, Andheri, Mumbai 400 093 within the period of 
30 days from the date of publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions/objections 
received within stipulated period of 30 days from the date publication of the Notice in Maharashtra Government 
Gazette shall only be considered . 


AJAY J. PATIL , 


Mumbai, 
Dated 4th October 2019 . 


Chief Planner , 
Maharashtra Industrial Development Corporation . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


